राज्यातील रस्ते (रस्ते व पुल) यांची सुधारणा 
Hybrid Annuity तत्वावर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. अँन्युईटी २०१९/प्र.क्र.३६/नियोजन-१अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १ जून, २०१९ 

वाचा :-१. केंद्र शासनाचे परिपत्रक क्र. NH- २४०२८/१४/२०१४-|-९/०-॥,दि. ९ फेब्रुवारी, २०१६ 

२. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग, क्र. योजना २०१६/प्र.क्र.१६५/नियो-१अ,दि.२९.११.२०१६ 

३. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. योजना २०१७/प्र.क्र.५८/नियो-१अ,दि. ०३.११.२०१७ 

४. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. योजना २०१७/प्र.क्र.५८/नियो-१अ,दि.१४.१२.२०१७. 
प्रस्तावना : 

राज्यातील रस्त्यांचा सर्वागीण विकास करण्याकरीता मोठया प्रमाणात रस्ते सुधारणा 
करण्याकरीता केंद्र शासनाच्या Hybrid Annuity Model धर्तीवर राज्यातील Hybrid Annuity 
योजना कार्यान्वित करण्यास दि. २९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्यानुसार एकूण १९५ कामे अर्थसंकल्पित करण्यात आली होती. यातील काही कामे , 
संबंधीत रस्ते केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय महामार्ग योजनेत समाविष्ट झाल्याने वगळण्यात आली 
आहेत. या कामांव्यतिरिक्‍्त आवश्‍यकतेनुसार आणि सन्मानीय विधानसभा सदस्यांच्या मागणीनुसार 
कामे Hybrid Annuity योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या 
अनुषंगाने हाती घेण्यात आलेल्या कामांच्या निविदांना अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे संदर्भाधीन क्र.३ 
च्या शासन निर्णयाद्वारे काही मुलभूत बदल करण्यात आले. तसेच संदर्भ क्र.४ च्या शासन 
निर्णयाद्वारे या प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी तसेच या योजनेतील काही बदल अथवा कामे समाविष्ट 
करणे यासाठी मंत्रीमंडळाने त्यांची उपसमिती गठीत केली आहे. उपसमितीने त्यांच्या कार्यकक्षेतील 
विषयानुरुप Hybrid Annuity योजनेअंतर्गत खालील कामे समाविष्ट करण्यास अनुमती दिली आहे. 
या खालील शासन निर्णयाद्वारे ही कामे Hybrid Annuity योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात येत 
आहेत. 
शासन निर्णय: 

मंत्रीमंडळ उपसमितीसमोर प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करुन उपसमितीने खालील ७ कामे 
Hybrid Annuity योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात शासन मान्यता दिली आहे. 


अ. कामाचे नाव अंदाजित | अंदाजित 
क्र. लांबी किंमत 
(कि.मी.) | (रु.कोटी) 
i औरंगाबाद-जालना रस्त्यांवरील औरंगाबाद शहरालगत असलेल्या | १५.५० | 323.00 
बीड बायपास रस्त्याचे रुंदीकरण, सेवा रस्ते व VUP सह बांधकाम 
करणे 
२ | प्रजिमा ३८ ते बामणी अडेगांव वाघेडा वडशी गोंदेडा केवाडा रस्ता 


प्रजिमा-६५, किमी ०/०० ते १८/०० मध्ये सुधारणा करणे (किमी १८.००) | २९.०० ७२.५० 
आणि नेरी खातखेडा प्रधानहेटी मालेवाडा ते रा.म. ३५३-ई, प्रजिमा-६९, 
किमी ०/०० ते ११/०० मध्ये सुधारणा करणे (किमी ११.००) 


शासन निर्णय क्रमांकः अँन्युईटी २०१९/प्र.क्र.३६/नियोजन-१अ 


नवतळा पिंपळगांव जांभुळघाट पारडपार टिटवी कन्हाळगांव डोंगरगांव | ७१.०० 
जांभुळविहिरा डोंगर्ला भिसी (रा.म.३५३-ई) ते सिरसपुर शिवरा डोमा १७७.५० 
चकजाटेपार शांकरपुर जावराबोडी साठगांव चिखली भिवापुर ते रा.म. 
३५३-ड, प्रजिमा-६६, प्रजिमा-६८ आणि प्रजिमा-३५, किमी ०/० ते 
२७/२००, ०/० ते २३/४०० व ०/० ते २०/४०० मध्ये सुधारणा करणे. 


WA. ३५३-ई ते बामणी मांगलळी बनवाई बिकली कान्पा कोलारी 
साठगांव हिवरा वाकर्ला गडपिपरी रस्त्याची सुधारणा करणे (२९.०० | ४४.०० ११०.०० 
किमी), प्रजिमा-८७ व प्रजिमा-६७ आणि रा.म.३५३-ड ते वलणी नांदेड 
कच्चेपार काजळघर रस्ता (प्रजिमा-६०) रस्ताची सुधारणा करणे (१५.०० 
किमी) ता.चिमुर व ता.नागभिड 


दु 


MPLA चकलोहारा PRA डोंगरगांव नवतळा चिलपरसोडी चिकमारा 
बाळापुर (खुद) प्रजिमा-८८ व प्रजिमा-६४ मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे | ४४.०० ।११०.०० 
(३०.०० किमी) आणि वाढोणा सावरगांव कन्हाळगांव गिरगांव नवरगांव 
(प्रजिमा-८१) रस्त्याची सुधारणा करणे (१४.०० किमी) ता.चिमुर व 
ता.नागभिड 


शाहापूर-मुरबाड तालुक्यातील शेणगाव व किन्हवली सरळगाव-देहरी | २५.०० ६२.५० 
रस्त्यावरील मुरबाड तालुक्‍यातील माजगाव येथील रस्त्याचे काम 
करणे. 


उरण-पनवेल तालुक्यातील (अ) चिरनेर-कोप्रोळी- खोपटा पूल रस्ता | ३०.०० ७५.०० 
ता.उरण (ब) HUIS केळवणे-साईफाटा रस्ता ता.पनवेळ (क) 
दास्तान-दिघोडे रस्ता ता.उरण 


वरील ७ कामे पुढील होणाऱ्या अर्थसंकल्पिय अधिवेहानात अर्थसंकल्पात समाविष्ट 
करण्याची कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावी. 
२) या प्रकल्पात सविस्तर प्रकल्प अहवाल DPR तयार करण्याचे काम संबंधीत मुख्य 
अभियंताने तातडीने निविदा मागवून व सक्षम स्तरावरावुन निविदा स्वीकृत करुन कामे 
अर्थसंकल्पीत होण्यापुर्वी सविस्तर सर्वेक्षण व प्रकल्प अहवाल तयार ठेवावेत. तसेच प्रस्तुत कामांच्या 
बजेट प्लेटस तयार करुन शासनास तात्काळ पाठवाव्यात. 

उपरोक्त कामांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याची कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६०११६५१०६५७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 

fa S h a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b 1 bad66664b1e11e3bf66db1d526143e814db5f8c 


Vinayakrao Patil दक" 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अँन्युईटी २०१९/प्र.क्र.३६/नियोजन-१अ 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. अ.मु.स. (नियोजन), यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अ.मु.स. (वित्त), यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सचिव (रस्ते),यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
११. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद, नागपूर, कोकण. 
१२. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद, चंद्रपूर, ठाणे, रायगड 
१३. उप सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१४. अवर सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१५. कार्यासन अधिकारी (नियोजन-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती, नियोजन-१अ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


